केंद्र पुरस्कृत “उज्ज्वला” व 
“स्वाधार” योजना विलीन करुन 
केंद्र पुरस्कृत “शक्ती सदन” 


योजना राज्यामध्ये राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- केंपुयो-२०२२/प्र.क्र.१२५/का-०३ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २९ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 

१. महिला व बाल विकास मंत्रालय, केंद्र शासन यांचे पत्र क्र. DO No. WW-23/9/2029-WW 
दिनांक १४ जुले, २०२२. 

२.महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२०८/का.०२, दि.२३ 
मार्च,२०१८. 

३.महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र.युजेजे-२०१६/प्र.क्र.१८८/का-३, दि.२७ 
मार्च,२०१८. 

प्रस्तावना :- 


राज्यातील वंचित, संकटग्रस्त महिलांसाठी केंद्र पुरस्कृत “उज्ज्वला” व “स्वाधार” या 
योजनांची अंमलबजावणी सन २०१६ पासून करण्यात येत आहे. वाचा क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनेंतर्गत राज्यातील निराधार, निराश्रित, नैसर्गिक आपत्तीत / 
कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये बेघर झालेल्या महिला व त्यांच्या बालकांना अन्न, वस्त्र, निवारा व वैद्यकीय 
मदत, कायदेविषयक Gq तसेच हेल्पलाईनव्दारे मार्गदर्शन, समुपदेशन उपलब्ध करुन 
देण्यात येते. तसेच वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी 
"उज्ज्वला” योजना राबविण्यात येत असून या योजनेतर्गत लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या, वेश्या 
व्यवसायातून पोलिसांनी सुटका केलेल्या महिला व मुलींचे स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून संगोपन, 
शिक्षण व प्रशिक्षण देवून पुनर्वसन केले जाते. 
२. महिलांची सुरक्षितता व सक्षमीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून “मिडान शक्‍ती” हा एकात्मिक 
महिला सबळीकरण कार्यक्रम १५ व्या वित्त आयोगाच्या सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या 
कालावधीमध्ये सुरु करण्यात आला आहे. FAM शक्‍ती या योजनेंतर्गतर्गत “संबल” व “सामर्थ्य” या 
दोन उप-योजना राबविण्यात येणार आहेत. यापैकी “सामर्थ्य” उपयोजनेंतर्गत महिलांच्या 
सक्षमीकरणावर भर देण्यात येणार आहे. या उप योजने अंतर्गत पूर्वीच्या “स्वाधार” व “उज्ज्वला” 
या दोन केंद्र पुरस्कृत योजना प्रशासकीय कारणासाठी एकत्रित करुन “शक्‍ती सदन” योजना ही 
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी व सक्षमीकरणाकरिता राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्यामध्ये 
केंद्र पुरस्कृत “शक्ती सदन” योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२२/प्र.क्र.१२५/का-०३ 


शासन निर्णय :- 

वाचा क्र. २ व ३ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन केंद्र पुरस्कृत “स्वाधार” व 
“उज्ज्वला” योजना केंद्र पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेतील “arait सदन” 
योजनेमध्ये विळीन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पासून 
राज्यामध्ये “शक्ती सदन” योजना राबविण्यास तसेच या योजनेकरिता केंद्र व राज्य शासनाकडून 
६०:४० प्रमाणात खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(अ) लाभार्थ्यांचे निकष :- 

१) निराधार/निराश्रित महिला (विधवा महिला, pear दुर्लक्षित केलेल्या सामाजिक व आर्थिक 
पाठबळाशिवाय राहणाऱ्या महिला, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बेघर झालेल्या महिला, कुटुंबाने 
आधार काढून घेतलेल्या निराधार ASN). 

२) कौटुंबिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या बेघर महिला. 

३) अनैतिक व्यापारातून सुटका केलेल्या महिला व मुली. 

४) लैंगिक शौषणाला बळी पडलेल्या महिला व मुली. 
संस्थेतील प्रवेशितांबरोबर त्यांच्या कोणत्याही वयोगटातील अविवाहित मुली आणि १२ 

वर्षापर्यंतच्या मुलांना सदनामध्ये राहण्याची परवानगी असेल. दिर्घकाळीन निवासाच्या व्यवस्थेची 
आवश्यकता असलेल्या प्रवेशित महिलांना शक्ती सदनामध्ये जास्तीत-जास्त ३ वर्षापर्यंत राहता 
येईल. प्रकरणपरत्वे पिडित महिलेस ३ वर्षाचा कालावधी संपल्यावर शक्‍ती सदनामध्ये राहण्याची 
परवानगी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी देऊ शकतील. तथापि, ५५ वर्षापेक्षा जास्त वय 
असलेल्या महिलांना शक्ती सदनामध्ये जास्तीत-जास्त ५ वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी राहता 
येईल. त्यानंतर त्यांना वृद्धाश्रम वा तत्सम संस्थांमध्ये हलविणे आवश्‍यक असेल. 


(आ) योजनेचे लाभ :- 

१) अन्न, वस्र व निवारा - लाभार्थी महिला व मुलींना “शक्‍ती सदना”मध्ये अन्न, वस्त्र व निवारा या 
मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. लाभार्थी महिला तसेच त्यांच्या सोबत 
असलेल्या मुलींना व १२ वर्षाखालील मुलांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तू पुरविण्यात येतील. 

२) कायदेशीर सेवा - शक्ती सदनामधीळ लाभार्थी महिळेळा आवश्‍यक कायदेशीर सहाय्य 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या मार्फत दिले जाईल. असे सहाय्य जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरणामार्फत उपलबध नसल्यास योजना राबविणारी स्वयंसेवी संस्था योग्य पर्यायी 
कायदेशीर सहाय्याची व्यवस्था करेल. 

३) वैद्यकिय सुविधा - सदनामध्ये प्रवेशित महिलांना प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात 
येईल. योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेकडून सदनातील पिडित 
महिला/मुली/मुलांच्या नियमित आरोग्य तपासणीसाठी तसेच आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये 
उपचारांसाठी अर्धवेळ वैद्यकीय व्यवसायीची नियुक्‍ती करण्यात येईल. सदर वैद्यकीय 
व्यवसायी आठवड्यातून किमान एकदा सदनास भेट देईल. त्याचबरोबर प्रवेशितांना 
आवड्यकतेनुसार जिल्हा रुग्णालय/आरोग्य व कल्याण केंद्र /CHC/PHC मार्फत आरोग्य 
तपासणी व वैद्यकीय सुविधा पुरविल्या जातील. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२२/प्र.क्र.१२५/का-०३ 


४) समुपदेशन - वन स्टॉप सेंटर (COSC) या योजने अंतर्गत उपलब्ध असणाऱ्या 
समुपदेशकांमार्फत सदनातील प्रवेशित महिला व मुलींना मनो-सामाजिक VATS, सेतू 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

५) शिक्षण - सुटका करण्यात आलेल्या पिडित महिला आणि त्यांच्या सोबत असलेली 
मुले/मुली यांना आवश्‍यकतेनुसार औपचारिक किंवा खुल्या शाळा प्रणालीच्या माध्यमातून 
शिक्षण घेण्यासाठी वह्या-पुस्तके, स्टेशनरी, शाळेय गणवेश आणि इतर आनुषंगिक बाबी 
सदनाकडून पुरविण्यात येतील. ई-लर्निंग व खुल्या शाळा प्रणालीसाठी आवश्‍यक संगणक, 
दूरदर्शन संच, इंटरनेट सेवा इत्यादी बाबी स्वयंसेवी संस्थांना नियमानुसार उपलब्ध करुन 
देण्यात येतील. 

६) व्यावसायिक प्रशिक्षण - कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत रोजगार आणि 
प्रशिक्षण महासंचालनालय/ राष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रशिक्षण परिषद यांचेकडे नोंदणीकृत 
संस्थांमार्फत शकती सदनातील प्रवेशितांना व्यावसायिक/कौशल्य विषयक प्रशिक्षण उपलब्ध 
करुन देण्याची व्यवस्था स्वयंसेवी संस्थेकडून करण्यात येईल. सदनामधील प्रवेशितेस 
लघुउद्योग/व्यवसाय सुरु करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या SIDBI, मुद्रा व इतर योजनांमार्फत 
लघु पतपुरवठा मिळविण्याकरिता आवश्‍यक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

७) आर्थिक लाभ- शक्‍ती सदनामधील सर्व लाभार्थ्यांचे वैयक्‍तिक बँक खाते सुरु करुन त्यांच्या 
नावे दरमहा रु. ५००/- एवढी रक्‍कम जमा करण्यात येईल. सदनामधून बाहेर पडताना 
सदर लाभार्थ्यांना बँकेत जमा केलेल्या रकमेच्या व्याजासह संपूर्ण रक्‍कम देण्यात येईल. 

८) मानवी तस्करी विरोधी युनिट अंतर्गत द्यावयाच्या सेवा- मानवी तस्करी व देह विक्री 
व्यवसायास बळी पडलेल्या पिडितांच्या पुन:ःएकात्मिकरण व प्रत्यापर्णासाठी मानवी तस्करी 
विरोधी युनिट्सना शक्‍ती सदनामार्फत पुढील सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील 

i. हाफ-वे होम ( Half Way Home):- हाफ-वे होम अंतर्गत पिडित महिला सदनामध्ये 

समूहाने राहून सदनापासून दुसऱ्या ठिकाणी नोकरी करतील, जेणेकरुन पिडितांना 
सदनातील जीवनापासून ते समाजातील स्वतंत्र जीवनामध्ये सहजपणे संक्रमण 
करता येईल. 

i. कौटुंबिक पुनःस्थापना:- सदर घटकांतर्गत पिडितेला सदनापासून ते तिच्या 
घर/गाव/डाहरापर्यंत पाठविण्यासाठी एक मदतनीस, त्यांचा प्रवास खर्च तसेच 
प्रवासादरम्यान जेवणाचा व प्रासंगिक खर्च देण्यात येईल. 

॥. पिडितेस तिच्या मायदेशी पाठविण्यासाठी सीमापार प्रत्यार्पण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 
प्राप्त करुन घ्यावयाच्या कागदपत्रांसाठीचा आवश्‍यक खर्च शक्ती सदनाकडून 
करण्यात येईल. 

iv. पिडितेस तिच्या मायदेशी पाठविण्यासाठी तिच्या मायदेझापर्यंतचा किंवा सीमेपर्यंतचा 
प्रवास खर्च शक्‍ती सदनाकडून करण्यात येईल. 

(इ) योजनेच्या अटी व शार्ती-: 
१) योजने अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना नव्या बांधकामासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी 
उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२२/प्र.क्र.१२५/का-०३ 


२) स्वयंसेवी संस्थांना प्रशासकीय तसेच व्यवस्थापन खर्च आणि इमारत भाडे देण्यात 
येईल. 

३) प्रत्येक हकती सदनाची कमाल प्रवेशित क्षमता ५० इतकी असेल. 

४) “शक्‍ती सदन” योजनेंतर्गत योजना राबविण्यास इच्छुक स्वयंसेवी संस्था ही संस्था 
नोंदणी अधिनियम, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी व संस्थेचे स्वतंत्र घटनापत्रक 
व त्यात संचालक मंडळाचे अधिकार, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यांचा स्पष्टपणे उल्लेख 
असावा. 

५) संस्था व्यक्‍तीच्या/संस्थेच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी कार्यरत नसावी. 

६) संबंधित संस्थेस अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करणे या विषयामध्ये कार्य करण्याचा 
किंवा महिला कल्याण व सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करण्याचा किमान ५ वर्षांचा 
अनुभव असावा. 

७ संस्थेची आर्थिक परिस्थिती चांगळी असावी. संस्थेचा वार्षिक ताळेबंद किमान २० 
लाख रुपये असावा तसेच किमान रु. १५ लाख रुपये मुदतठेव गुंतवणूक असणे 
आव्यक आहे. 

८) सदर स्वयंसेवी संस्था निती आयोगाच्या दर्पण या पोर्टलवर नोंदणीकृत असावी. 

९) ५० प्रवेशितांची क्षमता असलेल्या एका शक्‍ती सदनासाठी सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ प्रमाणे साधन सामुग्री व व्यवस्था तसेच संस्थेच्या स्वत:च्या मालकीची 
किंवा कमीतकमी ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेपट्टीवर (Lease) वर घेतलेली जागा 
असावी. 

१०) “शक्‍ती सदन” या योजनेच्या अंमलळबजावणीसंबंधीत प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय 
तरतुदी स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२९१५३३३३०९३० असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Khadija Farooque > 
Naikwade 


(ख. फा. नाईकवाडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, 

३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 


मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
मा.मंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२२/प्र.क्र.१२५/का-०३ 


७) सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

८) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

९) सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१० प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ( विधानसभा), 

११ प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), 

१२) सर्व विभागीय आयुक्त, 

१३) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे, 

१४) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

१५) सर्व सहायक आयुक्‍त मागास वर्ग कक्ष, कोकण विभाग, पुणे विभाग, नाशिक विभाग, नागपूर 
विभाग, अमरावती विभाग, औरंगाबाद विभाग, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 

प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

सचिव, राज्य माहिती आयोग, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 

सर्व महानगर पालिकांचे आयुक्‍त, 

सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र % (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई /नागपूर, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र % (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखाळील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना सदर पत्राची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे 
पाठवून कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

३४) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 

३५) सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य, 

३६) निवडनस्ती, महिळा व बाल विकास विभाग (कार्यासन -०३). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


१६ 
१७ 
१८ 


२१ 
२२ 
23 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
30 
३१ 
२३२ 
33 


wa Se aS se Ss lk a lls la ae tl SS Cl a eS se ll aS eS Sel se ss ee ll ee ee 


पृष्ठ ६ पैकी षु 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२२/प्र.क्र.१२५/का-०३ 


शासन निर्णय क्रमांक:केंपुयो-२०२२/प्रक्र.१२५/का.०३ या शासन निर्णय परिशिष्ट-अ 
q) शयनकक्ष 

) भोजनगृह/सभागृह 

) स्नानगृह 

) स्वच्छतागृह 

) रूग्णासाठी स्वतंत्र खोली 

) 

) 

) 

) 


प्रशिक्षण कक्ष 
पाळणाघर 

शिक्षण कक्ष 
मनोरंजन कक्ष 

१०) स्वयंपाकगृह 

११) मोकळी जागा 

१२) १० फुट संरक्षक भिंत 
१३) सी.सी.टिव्ही कॅमेरा 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


